मैत्रीचे बीज 


लेखक : मायकेल फोरमन 


मैत्रीचे बीज 


मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


अॅडमला त्याचे नवे घर अतिशय आवडले. 
ते शहरातील एका गगनचुंबी इमारतीत होते . 
त्याच्यासाठी हा अनुभव मोठा रोमांचक 
होता . आपण जणू काही आभाळातच राहात 
आहोत, असे त्याला वाटू लागले 


पण अॅडमला त्याच्या जुन्या घराची 
फार आठवण येऊ लागली. दररोज 
संध्याकाळी तो आपल्या आईबाबांना 
जुन्या घराच्या गोष्टी सांगायचा आग्रह 
करू लागला. गोष्ट ऐकल्यावर त्याने 
त्यावर आधारित छानछान चित्रे काढली 
आणि ती आपल्या खोलीच्या भिंतीवर 
चिकटवली . 


पण खिडकीच्या बाहेरचे जग 
मात्र त्याला उदास आणि कोरडे 
दिसू लागले. 


खिडकीबाहेरचे ते जग त्याला खूप रिकामे रिकामे 
वाटले. इमारतीखाली सावलीत मुले खेळत तेव्हा खाली 
जाऊन त्यांच्यात सामील होण्याची त्याला लाज वाटे . 


एकदा सकाळी अॅडमला घराच्या खिडकीतून 
बाहेरचे काही दिसेना. खिडकीच्या काचेवर दव 
साठले होते. दवाची नक्षी अॅडमला एखाद्या 
जंगलासारखी भासली. या जंगलात प्राणी 
पाहिजेत, असे त्याला वाटले. मग दवात बोटे 
फिरवून त्याने प्राण्यांची चित्रे काढली. 

अॅडमचे हे जंगल प्राण्यांनी भरून गेल्यावर 
तो दुसऱ्या खिडकीवर गेला आणि ती चित्रांनी 
भरून टाकली. मग तिसऱ्या खिडकीवर , मग 
चौथ्या असे करत करत सगळ्या खिडक्या 
अॅडमच्या प्राण्यांच्या चित्रांनी भरून 
गेल्या. 


. . त्या रात्री अॅडमने आयुष्यात | 
. पहिल्यांदा हिमवर्षाव पाहिला. 


सकाळी बाहेरची उदास, कोरडी दुनिया नाहीशी 
झाली होती. जमिनीवर सर्वत्र पाढरीशुभ्र चादर 
पसरली होती . अॅडम इमारतीखाली उतरला. किती 
कडाक्याची थंडी होती तेव्हा ! पण तो मजेत बर्फात 
खेळू लागला. 


खाली काही मुले 
हिममानव (बर्फाचा 
माणूस) बनवत होते. 


अॅडमने बर्फाला हात लावला. तो खूप हलका , 
ओलसर आणि गारगार होता. मग ॲडम बर्फाचा हत्ती 
बनवू लागला. “तुझा हत्ती खूप लहान आहे,” एक 
मुलगा हसत हसत म्हणाला. “ आपण एक मोठा हत्ती 

बनवूया.” मुलांनी अॅडमकडे बर्फाचा 
एक मोठा गोळा फेकला. अॅडमने 
हसून प्रतिसाद दिला . 


मग सगळ्या मुलांनी 
मिळून एक खूप मोठा हत्ती 


बनवला . 


| हत्ती झाल्यावर अॅडम पाणघोडा बनवू लागला. 

त्याचे पाहून इतर मुलेही वेगवेगळे प्राणी बनवू 
| लागले. थोड्या वेळाने 
तिथे बर्फाचा गेंडा, सिंह , 
| मगर , उंट दिसू लागले . 
| रात्री हिममानव या 
प्राणीसंग्रहालयाचा प्रमुख 
बनला . 


काही दिवसांनी बर्फ वितळून गेला. अॅडमची 
नवी शाळाही सुरू झाली. 

आपले नवे मित्र याच शाळेत आहेत , हे पाहून 
त्याला आनंद झाला . मित्रांनी त्याला संपूर्ण 
शाळा फिरवून दाखवली . अॅडमला शाळेचा 
छोटासा हिरवागार बगीचा फार आवडला . 


शिक्षकांनी अॅडमला बगिच्यातील काही बिया दिल्या . 
अॅडमने बिया आईकडे आणून दिल्या. त्या कशाच्या 
बिया आहेत, याची त्याला काहीच कल्पना नव्हती. 
त्याच्या आईने खिडकीत ठेवलेल्या खोक्यांमध्ये बिया 
रुजवल्या. 
“ बघू तर काय उगवतंय ,” आई म्हणाली. 


काही महिने निघून गेले. 
शाळेचा बगीचा फुलतच गेला . 
अॅडम बगिच्यातून नवनवीन बिया 
आणि रोपटी घेऊन घरी येऊ 
लागला. घराच्या खिडकीतील 
सगळे खोके रोपट्यांनी भरून गेले . 
मग त्याने आणि त्याच्या मित्रांनी 
टिनचे डबे आणि तुटकीफुटकी 
भांडी आणली आणि गच्चीवर 
आभाळातील बगीचा फुलवला . 

" आणखी बगिचे बनवूयात ,” 
मुले उत्साहाने म्हणू लागली. 


मग अॅडम आणि त्याच्या मित्रांनी दिसेल त्या मोकळ्या 
जमिनीवर बगीचा फुलवायला सुरुवात केली. 


आता अॅडमला जग उदास , कोरडे दिसत नव्हते . 


आता त्याला बगिचांचे शहर दिसत होते . 


समाप्त 


अॅडमला कळून चुकले की प्रत्येक ऋतू 
आपले स्वत : चे वेगवेगळे गुण आणि रंग घेऊन 
येईल आणि आपले बगीचे फुलवत राहील . 
त्यामुळे मैत्रीचे बीज कधीही मरणार नाही . 


